RNI No. MAHBIL / 2009 / 31732 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - अ 


वर्ष ७ , अंक १४ ] 


[ पृष्ठे ५ 


गुरुवार 

ते बुधवार , 

मे १३-१९ , २०२१ / वैशाख २३-२९ , शके १ ९ ४३ 
[ किंमत : रुपये ९ .०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सामान्य प्रशासन विभाग 
मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ११ मे २०२१ 


अधिसूचना 


क्रमांक उचौस -२०२१ / प्र.क्र .५७ / का -२१ , दिनांक ३० मार्च २०२१ अन्वये श्री . परम बीर सिंह यांनी त्यांच्या दिनांक २० मार्च २०२१ रोजीच्या 
पत्रात तत्कालीन मा . गृह मंत्री , गृह यांच्यावर केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्याकरीता उच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायमूर्ती मा . श्री . कैलास 
उत्तमचंद चांदीवाल यांची उपरोक्त नमुद शासन निर्णयान्वये एक सदस्यीय उच्च स्तरीय चौकशी समितीची नियुक्ती केली आहे . सदर उच्चस्तरीय 
चौकशी समितीस शासन अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक उचौस -२०२१ / प्र.क्र .५७ / का -२१ , दिनांक ३ मे २०२१ अन्वये चौकशी आयोग 
अधिनियम , १ ९ ५२ ( १ ९ ५२ चा ६० ) मधील कलम ४ , ५ , ५ अ , ८ व ९ लागू करण्यात आले आहे . 

त्याअर्थी , कलम ४ व ८ नुसार खाली नमुद नियमावली प्रसिद्ध करण्यात येत आहे . 


मा . न्या . के . यु . चांदीवाल उच्चस्तरीय चौकशी समिती कार्यपध्दतीचे नियम 

[ कलम ४ व ८ चौकशी आयोग कायदा , १ ९ ५२ नुसार 
१ . मा . चौकशी आयोगाचे ठिकाण : - जुने सचिवालय , विस्तारित इमारत , २ रा मजला , फोर्ट , मुंबई - ३२ . 

२ . मा . चौकशी आयोगाची वेळ सकाळी ११-३० ते १-३० व दुपारी २-३० ते ५-३० अशी राहील . शासकीय सुट्ट्या व्यतिरिक्त सोमवार 
ते शुक्रवार कामकाज चालेल . 

३ . मा . आयोगाचे रजिस्ट्रार / प्रबंधक / सचिव यांना आयोगाचे हुकुमाप्रमाणे समन्स , नोटीसा व पत्रव्यवहार यावर सही करण्याचा अधिकार 
आहे . मा . आयोगाच्या निर्देशानुसार सुनावणीची तारीख निश्चित करून साक्षीदार / पक्षकारांना नोटीस / समन्स काढली जाईल . 


४ . 


चौकशीचे कामकाज मा . आयोगाचे हॉल मध्ये चालेल . हॉलमध्ये बसणाऱ्या सर्वांचे मोबाईल फोन बंद अथवा शांत स्वरूपात ठेवणे 
जरूर आहे . या नियमाचा भंग करणाऱ्यावर चौकशीचे कामात व्यत्यय आणण्याबद्दल योग्य ती कारवाई करण्यात येईल . 


( १ ) 


भाग चार - अ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , मे १३-१९ , २०२१ / वैशाख २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


५. चौकशीचे कामात कोणाला वकील लावणे असल्यास तशी त्यास परवानगी आहे . तथापि वकील नाहीत म्हणून मुदत मिळणार नाही . 
वकीलास हजर ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीवर राहील . वकील नसले तरी चौकशीचे कामकाज चालू राहील . तथापि , वकीलाचे अथवा 
व्यक्तीचे आजारपणामुळे येणे शक्य नसले तर मुदतीबाबत आयोग तारतम्याने विचार करेल . 

६. कागदपत्रे हजर करण्यास , साक्षीदार आणण्यास अथवा केसची तयारी करण्याचे कारणावरून मुदत मिळणार नाही . वकील गैरहजर 
अथवा कोर्टात काम करीत आहेत या कारणावरून मुदत मिळणार नाही . 

साक्ष सुरू झाल्यावर त्याची साक्ष पूर्ण होईतो कामकाजाचे वेळात रोजचे रोज सुरू राहील . साक्षीदारास कागदपत्रांवरून विचारणा 
करणार असल्यास त्याची पूर्व तयारी ही संबंधित व्यक्तिची जबाबदारी राहील . व त्या निमित्ताने मुदत मिळणार नाही . 


७ . 


८ . 


साक्षीदारास हजर ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीची राहील . आयोगास जरूर वाटल्यास वस्तुनिष्ठ मुल्यमापनानुसार ( objective 
assessment ) आयोग समन्स / नोटीस काढून साक्षीदारास बोलावतील . 

साक्षीदाराची सर तपासणी प्रतिज्ञापत्राने होईल . त्या साक्षीदाराची उलट तपासणी ( Cross Examination ) आयोगाचे चौकशी 
मुद्दे / कक्षा यास अनुसरून थोडक्यात राहील . उलटतपासणीत एकाहून अधिक प्रश्नांचा एकत्रित एक प्रश्न , मोघम , संदिग्ध नसावेत . मा . आयोगाचे 
वकील गरजेनुसार साक्षीदारांना उलट तपासणीत प्रश्न विचारू शकतात . प्रश्न व उत्तर रेकॉर्डवर घेणे बद्दल मा . चौकशी आयोगाचा निर्णय अखेरचा 
राहिल . 


९ . 


१० . 


चौकशीचे काम फक्त प्रतिज्ञापत्राचे व कागदपत्रांचे आधारे करायचे की तोंडी पुरावे घ्यायचे याचा निर्णय मा . आयोग घेतील . 
११. साक्षीदारांचा क्रम मा.आयोग , वकीलांचे म्हणणे ऐकून व एकूण परिस्थितीनुरुप घेतील . साक्षीदारांची सरतपासणी त्याचे प्रतिज्ञापत्राने 
होईल व त्याचा उलट तपास घेण्याची मुभा विरूद्ध बाजूस राहील . 


१२. साक्षीपुरावे मराठीत / इंग्रजीत नोंदले जातील . 


१३. जबानी नोंदवितांना अनावधानाने झालेल्या चुका असल्यास त्या दुरूस्त करण्यास त्याच दिवशी अगर दुसऱ्या दिवशी सकाळचे सत्रात 
नजरेस आणल्यास विरूद्ध बाजूचे म्हणणे ऐकून दुरुस्ती करावी किंवा नाही हे ठरविले जाईल . याशिवाय दुसरे आक्षेप विचारात घेतले जाणार नाही . 

नोंदलेले ( रजिस्टर्ड ) दस्तऐवज मूळ कागद किंवा त्याची प्रमाणित नक्कल शाबिती शिवाय विचारात घेतले जातील . तथापि 
जरूरीप्रमाणे अशा कागदपत्रांची शाबितीबाबत मा . आयोग ठरवतील . 


१४ . 


१५. झेरॉक्स कॉपीज बद्दल सर्व पक्षांचे एकमत असल्यास त्याच्या शाबितीची जरूरी पडणार नाही , पण एखादया पक्षाची योग्य 
कारणांवरून हरकत असल्यास त्या झेरॉक्सची शाबिती जरूर राहील . 


१६. सरकारी कागदपत्रे , रेकॉर्ड व सार्वजनिक संस्था , बँक यांच्या प्रमाणित नकला शाबिती शिवाय स्विकारल्या जातील . 
१७ . 

वर्तमानपत्रातील मजकूर विचारात घेतला जाणार नाही . . 
१८ . कामकाजातील कागदपत्रांच्या नकला मिळणेबाबतचा निर्णय , त्यासाठी उपलब्ध सोयीसुविधांचा विचार करून घेतला जाईल , व 
त्याचा खर्च संबंधित पक्षकारास करावा लागेल . 


१ ९ . समन्स , नोटीसा रजिस्टर्ड पत्र पोहोच पावतीसह पोस्टामार्फत संबंधित व्यक्तीच्या खर्चाने पाठविले जातील . व ते पोस्टाने पाठविण्याची 
तजवीज संबंधित व्यक्तीस करावी लागेल . साक्षीदारास हजर ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित पक्षकारावर राहील . साक्षीदार गैरहजर असल्याचे 
कारणावरून मुदत देणे वस्तुनिष्ठ निर्णयावर अवलंबून राहिल . 


२० . साक्षीसाठी कोणास बोलावणे , कागदपत्रे हजर करण्यास समन्स / नोटीसा पाठविणे मा . आयोगाच्या अखत्यारीत असेल . 

२१. सिव्हिल प्रोसिजर कोड , क्रिमिनल प्रोसिजर कोड व पुराव्यासह कायदा यांच्या तांत्रिक तरतुदी व नियम या आयोगाचे कामकाजास 
लागू नाहीत . तथापि सर्वसाधारणपणे नैसर्गिक न्यायाचे नियम व वरील कायद्याची मार्गदर्शक सूत्रे याचा विचार करून निर्णय घेतले जातील . यास 
अपवाद कमिशन ऑफ इन्क्वायरी अॅक्टचे कलम क्रं . ४ मधील तरतुदींचा राहील . 

२२ . मा . आयोगाच्या कामकाजा संबंधाने यथायोग्य रिपोर्ट करण्यास हरकत नाही . विशेष परिस्थितीत साक्षीदाराचे जबाब , जबानी ही 
इनकॅमेरा घेण्यात येईल . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , मे १३-१९ , २०२१ / वैशाख २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


३ 


२३ . 


मा . आयोगाचे कामकाजाचे संपूर्ण काळात कामकाजाबद्दल वर्तमानपत्रात मत प्रदर्शन , लेख अथवा आयोगाचे कार्यकक्षेतील विषयासंबंधी 
लेख , मत प्रदर्शन वर्तमानपत्रात अथवा स्वतंत्रपणे छापून अथवा संगणक इंटरनेट मार्फत प्रसिध्द करता येणार नाही . या नियमाचा भंग करणाऱ्याने 
मा . आयोगाचे कामकाजात बाधा आणली असे आढळून आल्यास कारवाई करण्यात येईल . 

या नियमात आवश्यकतेप्रमाणे बदल , दुरुस्त्या करण्याचे अधिकार आयोगास आहेत . 


२४ . 


भैय्यासाहेब बेहेरे , 


मुबंई , 
दिनांक ११ मे २०२१ . 


प्रबधंक , 


उच्चस्तरीय चौकशी समिती . 


भाग चार - अ -२ 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , मे १३-१९ , २०२१ / वैशाख २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


महसुल व वन विभाग 


मादाम कामा मार्ग , हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 

मुंबई ४०० ०३२ , दिनांक ११ मे २०२१ . 


अधिसूचना 


जैविक विविधता अधिनियम , २००२ . 


क्रमांक डब्ल्यूएलपी -०२१५ / प्र.क्र . ३६ / फ - १. - जैविक विविधता अधिनियम , २००२ ( २००३ चा १८ ) च्या कलम २२ अनुसार तसेच 
याबाबतीत इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून व शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग , क्रमांक डब्ल्यूएलपी -१०० ९ / प्र.क्र . १५ ( भाग ३ ) / फ -१ , 
दिनांक २ जानेवारी २०१२ आणि डब्ल्यूएलपी -१०० ९ / प्र.क्र . १५ / फ -१ , दिनांक ३ जुलै २०१४ यांचे अधिक्रमण करून , महाराष्ट्र शासन याद्वारे 
महाराष्ट्र राज्य जैविक विविधता मंडळावर पदसिद्ध सदस्यांची नियुक्ती खालीलप्रमाणे करीत आहे : 

१. सचिव , कृषि विभाग 
२. सचिव , आदिवासी विकास विभाग 

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक ( वन्यजीव ) , महाराष्ट्र राज्य , नागपूर 

राज्यातील चार कृषि विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रत्येकी एक वर्षासाठी चक्राकार पद्धतीने . 
५. सचिव , पदुम व पणन विभाग 


३ . 


४ . 


राज्यातील कृषी विद्यापीठांचे कुलगुरू यांचा मंडळावर नियुक्तीचा चक्रानुक्रम खालीलप्रमाणे राहील : 


१ . 


२ . 


कुलगुरू , डॉ . पंजाबराव देशमुख , कृषि विद्यापीठ , अकोला . 
कुलगुरू , डॉ . बाळासाहेब सावंत , कोकण कृषि विद्यापीठ , दापोली . 
कुलगुरू , वसंतराव नाईक , मराठवाडा कृषि विद्यापीठ , परभणी . 
कुलगुरू , महात्मा फुले , कृषि विद्यापीठ , राहुरी . 


३ . 


४ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


गजेंद्र नरवणे , 
उप सचिव ( वने ) , 


महसूल व वन विभाग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार , मे १३-१९ , २०२१ / वैशाख २३-२९ , शके १ ९ ४३ 


५ 


REVENUE AND FORESTS DEPARTMENT 
Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk Mantralaya , 

Mumbai 400 032 , dated 11th May , 2021 


NOTIFICATION 


BIOLOGICAL DIVERSITY ACT , 2002 . 

No. WLP - 0215 / CR - 36 / F - 1. - In exercise of the powers conferred under section 22 of the 
Biological Diversity Act , 2002 ( 18 of 2003 ) and in supersession of the Government Notification 
Revenue and Forest Department , No. WLP - 1009 / C.R.15 ( Part 3 ) / F - 1 , dated 2nd January 2012 and 
WLP - 1009 / C.R.15 / F - 1 , dated 3rd July 2014 , the State Government of Maharashtra hereby appoints 
the following ex - officio members to the Maharashtra State Biodiversity Board : 


1. Secretary , Agriculture Department . 
2 . Secretary , Tribal Development Department . 
3. Principal Chief Conservator of Forests ( Wildlife ) . 

4. Vice - Chancellors of the 4 Agricultural Universities of the State on rotational basis for a 
period of one year each . 

5 . Secretary Animal Husbandry , Dairy Development and Fisheries . 


The sequence of rotation to be followed for the appointment of Vice Chancellors of the Agricultural 
University of the State to the Board is given hereunder : 


1. Vice Chancellor , Dr. Panjabrao Deshmukh , Krishi Vidyapeeth , Akola 
2. Vice Chancellor , Dr. Balasaheb Sawant , Konkan Krishi Vidyapeeth , Dapoli 
3. Vice Chancellor , Vasantrao Naik , Marathwada Krishi Vidyapeeth , Parbhani 
4. Vice Chancellor , Mahatma Fule , Krishi Vidyapeeth , Rahuri . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


GAJENDRA NARWANE , 


Deputy Secretary to the Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


